शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून क.जे. सोमैया 
तंत्रनिकेतन, विद्यानगर, विद्याविहार (पूर्व, मुंबई या 
शासन अनुदानित संस्थेतील पदविका 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत कायम विनाअनुदान 
तत्वावर वाढ करण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.१११/२१)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: २३ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा : १ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-३३८२/१११८३६/(१९०/ 
तांशि-१-(अ) दिनांक २१.०५.१९८३., 
२) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे शुद्धीपत्रक क्रमांक: F.No.Western/ 
9-93.92 49242/2029/EOA/Corrigendum-4, दिनांक ०२.०८.२०२१. 
3) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १०/एनजीपी/ 
एआयसीटीई/ विना.मान्यता/२०२१/६५९, दिनांक २६.०८.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक २.०८.२०२१ च्या शुद्धीपत्रकान्वये 
क.जे. सोमैया तंत्रनिकेतन, विद्यानगर, विद्याविहार (पूर्व) मुंबई या विद्यमान शासन अनुदानित संस्थेतील 
पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून वाढ करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. त्यास अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या दि.२६.०८.२०२१ च्या पत्राव्दारे क.जे. सोमैया 
तंत्रनिकेतन, विद्यानगर, विद्याविहार (पूर्व, मुंबई या अनुदानित संस्थेमधीळ पदविका अभ्यासक्रमांच्या 
प्रवेश क्षमतेमध्ये विनाअनुदान तत्वावर वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर आहे. त्यासंदर्भात पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी उपरोक्त दि.०२ ऑगस्ट, २०२१ च्या 
शुद्धीपत्रकान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार क.जे. सोमैया तंत्रनिकेतन, विद्यानगर, विद्याविहार (पूर्व, मुंबई या 
शासन अनुदानित संस्थेतील पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत खालील तक्त्यात नमुद केल्यानुसार, 
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून कायम विनाअनुदान तत्वावर वाढ करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. अभ्यासक्रमाचे नाव शै.व. २०२१-२२ पासून विद्यमान विनाअनुदानित 
अ.भा.तं.शि.प. मार्फत देण्यात | अनुदानित | तत्वावर मान्यता 

आलेली प्रवेशक्षमता वाढ  । प्रवेशक्षमता । द्यावयाची नवीन 


प्रवेशक्षमता वाढ 
eal इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ३० वरुन ६० ३० ३० 
२ | मेकॅनिकल इंजिनिअरींग ६० वरुन १२० ६० ६० 


३ | इलेक्ट्रीकल इंजिनिअरींग ६० वरुन १२० ६० ६० 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.१११/२१)तांशि-५ 


१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


Go 


99 


१२ 


१२३. 


१४. 


. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ 


च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 


. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशा क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद 


केल्याप्रमाणे मर्यादित राहील. 


. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व अटी व 


शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि 
औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने 
समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


. सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता 


घेणे आवश्‍यक आहे. 


. अभ्यासक्रमाचे प्रवेश हे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परीषद, नवी दिल्ली यांनी त्यांच्या अँप्रुव्हल 


प्रोसेस हेण्डबुक २०२१-२२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे करावेत. तसेच प्रवेशासंबंधीची प्रक्रिया, नियम 
व नियमन तसेच अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती या बाबी महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
यांनी विहीत कराव्यात. 

सदर अभ्यासक्रमांच्या मुदतवाढीस अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची मान्यता 
घेण्याची कार्यवाही संस्थेने नियमाप्रमाणे करावी. 


. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आव्यक ते प्रक्रिया शुल्क 


व संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


., सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 


अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


.शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 


आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेहानल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशन फी) 
अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


.संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 


नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच, विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास 
संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


.संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 


परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या 
परीक्षा महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 

रंगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देडा व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आव्यक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.१११/२१तांशि-५ 


१५.अभ्यासक्रमात बदल झाल्यामुळे / अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे भविष्यात जी काही परिस्थीती 
उद्भवते त्यास संबंधित संस्था जबाबदार राहतील. याप्रमाणे तसे हमीपत्र संबंधित संस्थांनी 
द्यावयाचे आहे. 
१६.याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व 
संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 
१७.सदर संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे विहीत नोंदणी शुल्क जमा केले 
नसल्यास, संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ते संस्थेकडून वसूल करावे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२३१६५१३७४५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANIL RAGHUNATH ee 
KATKAR a 
(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. क.जे. सोमैया तंत्रनिकेतन, विद्यानगर, विद्याविहार (पूर्व), मुंबई-४०० ०७७, (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत) 

६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१, 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी 
दिल्ली, 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई, 

९. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


